नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम 
शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगरपालिकेच्या 
मालकीच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या उर्दू 
घरासाठी वर्ष २०२०-२१ मध्ये निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः नाऊघ २०२०/प्र.क्र.६०/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८.०७.२०२०. 
वाचा- 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक SIA २०१६/प्र.क्र.१९/कार्या-४, 
दि.२१ जुले, २०१७ 

२) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक, अल्पसंख्याक/सा.शा-१/उदू घर/१८७७९, दि.२०.५.२०२०. 


प्रस्तावना- 

नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळेजवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर 
पालिकेच्या भूखंडावर उदू घर बांधण्यात आलेल्या उदू घराच्या देखभाल दुरुस्ती, बाहययंत्रणेठ्ठारे नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या सुरक्षारक्षकांचे मानधन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन यासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


मदिना नगर, नांदेड येथील मदिना तुल उळूम शाळेजवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर पालिकेच्या 
मालकीच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या उदू घराची देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन, जिल्हाधिकारी, नांदेड 
यांच्याकडून करण्यात येत आहे. उदू घर या प्रयोजनासाठी वर्ष २०२०-२१ मध्ये रु.७.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी रु.७०.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार 
आणि वित्त व नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून नांदेड येथील उदू घर देखभाल दुरुस्ती व Gg घर 
सुस्थितीत ठेवण्यासाठी रु.२,९३,७००/-, सुरक्षारक्षकांचे माहे सप्टेंबर, २०१८ ते मार्च, २०२० पर्यंतच्या मानधनासाठी 
रु.१४,९१,०००/- आणि ३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माहे मार्च, २०२० ते माहे मे, २०२० पर्यंत ३ पदांसाठी तसेच 
दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत लिपिकाच्या मानधनासाठी रु.३,४५,०००/- तसेच असे एकूण रु.२१,२९,७००/- (रुपये एकवीस 
OTE एकोणतीस हजार सातशे मात्र) इतके अनुदान जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःनाऊच २०२०/प्र.क्र.६०/का.४ 


सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी शासनास सादर करावे. 

उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - 
२००- इतर कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उदू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए 
५५२) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.संकीर्ण ११२/२०२०/व्यय-१,दि.१३.०७.२०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२८१५१८२११११४ असा आहे. हा lear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 


eye 
DN: c=IN, Of M १०९५ 
Develop! it Department, postalCode=400032, 


'=Maharasht 
2.5.4.20=e7e9706be693397ead 1 1 bd0eOb8fbaec45488529c8b5 


7466dbf3e7c095089c08, 
INumber=b88babb31cb2c1163b5a1e41e86d809272fea91 
4814734600d0b42642848c06f, cn=Tushar Dilip Rathod 


Date: 2020.07.28 15:23:11 +05'30' 


(तुषार दि.राठोड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 

३. जिल्हाधिकारी, नांदेड, 

४. अतिरिक्‍क्तजिल्हाधिकारी, नांदेड 


५. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 
६. मुख्यवास्तुझास्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई 
१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.)यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. स्वीय सहायक, सहसचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याकविकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. वित्तविभाग / नियोजनविभाग / सार्वजनिकबांधकामविभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवडनस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 
पृष्ठरपैकी२ 


